अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
विभाग, हिंगोळी व त्या अंतर्गत ५ उपविभाग तसेच 
कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, परभणी व त्या 
अंतर्गत ३ उपविभाग या कार्यालयातील नियत व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - मुवाढ २०२२/(७२/२०२२)/लपा, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
दिनांक : २१/०९/२०२२. 


पहावे: १) शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२१/(७२/२०२२)/ळलपा, दिनांक १४.०३.२०२२ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. शा.नि.क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८/०८/२०२२ 
3) अधीक्षक अभियंता,नांदेड पाटबंधारे मंडळ,नांदेड यांचे पत्र जा.क्र./नापाम/आस्था-३/धा-६१६८/४०५२, 
दि.२१.०७.२०२२ 
४) अधीक्षक अभियंता,नांदेड पाटबंधारे मंडळ,नांदेड यांचे पत्र जा.क्र./नापामं/आस्था-३/धा-६१६८/४०५४, 
दि.२१.०७.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोळी या विभाग कार्यालयातील व त्या अंतर्गत उप 
विभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १२४ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण 
० पदांना तसेच कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, परभणी या विभाग कार्यालयातील व त्या अंतर्गत उप 
विभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ८८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण 
२ पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि. ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र. २ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकिय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अश्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 


आता संदर्भ क्र. ३ व ४ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या अधिपत्याखालील १) कार्यकारी अभियंता, 
लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोली व त्याअंतर्गत ५ उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १२४ 
पदांना व तसेच २) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, परभणी व त्याअंतर्गत ३ उपविभाग कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ८८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण २ पदांना 
दि. ०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१) रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

२) उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे 
सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(७२/२०२२)/लपा 


४ अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांचे कार्यालयाने उपलब्ध 
करुन दिलेल्या प्रस्तावामधील पदांची संख्या /पदामधील घट /पदामधील वाढ/ 
सेवानिवृत्ती इ.माहिती अंतिम /अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब 
सादर करण्यात यावा. 


या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांपैकी अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, 
नांदेड यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोली या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील खर्च मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखाशिर्ष - ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०४) योजनेत्तर वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली 
अंडादान,(०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली sara (अनिवार्य), (४७०१ आय 
२०४) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील होणारा खर्च मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष - ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च,(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका (०२) योजनांतर्गत 
(०२)(०५ गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान उर्वरित 
महाराष्ट्रो(कार्यक्रम)(४७०१ एच ८९९) या लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
तसेच अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, लघु 

पाटबंधारे विभाग, परभणी या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील खर्च मागणी क्र.आय-५ मुख्य लेखाशीर्ष - 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च,(योजनेत्तर) ८० सर्वसाधरण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणुका,(०४) योजनेत्तर वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली STAM, (0%) (०५) गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य, (४७०१ आय २०४) व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील खर्च मागणी क्र.आय-५ मुख्य लेखाशीर्ष - ४७०२ लहान पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (८०) 
सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना गुंतवणुका (००),(००) (०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (लहान पाटबंधारे(मराठवाडा विभाग)(कार्यक्रम) (४७०२ ४९९२) या 
लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शा.नि.क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२२१७०७३५४६२७ असा आहे. हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.09.22 17:09:35 +05'30' 
सहपत्र- परिशिष्ट- अ, ब (रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

Wd: 

१. महालेखापाल-२ महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), नागपूर. 

२. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

४. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 


५. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोली. 
६. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, परभणी. 
७. कक्ष अधिकारी(आ-प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती(मुदतवाढ)/लपा, कार्यासन (SAE). 
पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(७२/२०२२)/लपा 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय क्र. FATS २०२२/(७२/२०२२)/लपा, दि.२१/०९ /२०२२ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 


मंडळ /विभाग/उप विभागाचे 
नांव 


पदनाम 


आकृती बंधानुसार पदांची संख्या 


१) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोली. 


लघु पाटबंधारे विभाग, 
हिंगोली. 


१) कार्यकारी अभियंता 


२) उप कार्यकारी अधिकारी 


3) कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता 


४) विभागीय लेखापाल 


६) सहायक आरेखक 


७ प्रथम लिपिक 


८) वरिष्ठ लिपिक 


) 
) 
) 
) 
4) आरेखक 
) 
) 
) 
) 


९) कनिष्ठ लिपिक 


१०) निम्न श्रेणी लघु लेखक 


११) भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


नाईक 


oO -0 oO} ww -0 -0 -5 eC 


शिपाई 


Cc 
es 


) 
) 
) 
) 
१४ संगणक 
) 
) 
) 
) 


चौकीदार 


-O 


एकूण 


2 
०८ 


| -१ 


लघु पाटबंधारे उप विभाग, 
औंढा, 
जि. हिंगोली(बांधकाम) 


१ उप विभागीय अधिकारी 


२) शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


3) स्था.अभि.सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७ टंकळेखक 


८) वाहन चालक 


) 
) 
) 
) 
4) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 
) 
) 


९) शिपाई 


AJ -0 -0 oO} A me) ioe 9८ -0 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२२/(७२/२०२२)/लपा 


१०) चौकीदार 


एकूण 


१.२ 


लघु पाटबंधारे उप विभाग, 
वसमत, 
जि. हिंगोली(बांधकाम) 


१ उपविभागीय अधिकारी 


२) शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


3) स्था.अ.सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७ टंकळेखक 


८) वाहन चालक 


) 
) 
) 
) 
4) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 
) 
) 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


Oo} A -0 -0 Oo} 4A -5 eC 9८ -0 


एकूण 


ae) 
ios 


9.3 


लघु पाटबंधारे उप विभाग, 
कळमनुरी, 
जि. हिंगोली(बांधकाम) 


१ उपविभागीय अधिकारी 


२) शाखा अभियंता/कनिष्ठ लिपिक 


3) स्था.अभि. सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७ टंकळेखक 


८) वाहन चालक 


) 
) 
) 
) 
4) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 
) 
) 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


Oo} A me) -0 Oo} A -5 eC 9८ -0 


एकुण पदे 


ae) 
ios 


१ 8 


लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उप 
विभाग, हिंगोली 


१ उप विभागीय अधिकारी 


२) शाखा अभियंता 


3) स्था.अ.सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७ टंकळेखक 


८) वाहन चालक 


) 
) 
) 
) 
4) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 
) 
) 


९) शिपाई 


AJ -0 -0 Oo} A pre) ioe 9८ -0 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२२/(७२/२०२२)/लपा 


१०) चौकीदार 


-0 


एकूण 


ae) 
“ 


१.५ 


लघु पाटबंधारे उप 
विभाग,हिंगोली 


१ उप विभागीय अधिकारी 


२) शाखा अभियंता 


3) स्था.अ.सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७ टंकळेखक 


८) वाहन चालक 


) 
) 
) 
) 
4) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 
) 
) 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


Oo} A me) oO oO} A -5 eC 9८ -0 


एकूण 


एकूण पदे 


२) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, परभणी. 


लघु पाटबंधारे विभाग, परभणी 


१) कार्यकारी अभियंता 


२) उप अभियंता 


3) शाखा अभियंता 


४ विभागीय लेखापाल 


५) आरेखक 


७) प्रथम लिपिक 


८) वरिष्ठ लिपिक 


) 
) 
) 
) 
६) सहायक आरेखक 
) 
) 
) 


९) कनिष्ठ लिपिक 


१०) निम्न श्रेणी लघु लेखक 


११) भांडारपाल 


१२) सहाय्यक भांडारपाल 


१३) टंकलेखक 


94) वाहन चालक 


१६) नाईक 


-0 -0 oO} ww -0 -0 oO ioe 


१७ शिपाई 


) 
) 
) 
) 
१४ संगणक 
) 
) 
) 
) 


१८) चौकीदार 


एकूण 


38 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२२/(७२/२०२२)/लपा 


२.१ 


लघु पाटबंधारे उप विभाग, 
परभणी 


१ उप अभियंता 


२) शाखा अभियंता 


3) स्था.अभि.सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७ टंकळेखक 


८) वाहन चालक 


) 
) 
) 
) 
4) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 
) 
) 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


Oo} A -0 -0 oO} A -5 ioe 9८ -0 


एकूण 


ae) 
ios 


२.२ 


लघु पाटबंधारे उप विभाग, 
पुर्णा 


१ उप अभियंता 


२) शाखा अभियंता 


3) स्था.अ.सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७ टंकळेखक 


८) वाहन चालक 


) 
) 
) 
) 
4) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 
) 
) 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


oO} A me) me) oO} A oO xe 9८ oO 


एकुण पदे 


ae) 
ios 


२.३ 


भु विकास (स्थापत्य) उप 
विभाग, क्र.१३ गंगाखेड 


१ उप अभियंता 


२) शाखा अभियंता 


3) स्था.अ.सहायक 


4) कनिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


) 

) 

) 

४ वरिष्ठ लिपिक 
) 

) 

७) टंकलेखक 


-5 oO} A -5 xe 9८ -0 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(७२/२०२२)/लपा 


८) वाहन चालक Po 

९) शिपाई २ 

१०) चौकीदार i 

एकूण १८ 

एकूण पदे ट्ट 
परिशिष्ट-ब 


(शासन निर्णय क्र. FATS २०२२/(७२/२०२२)/लपा, दि.२१/०९ /२०२२ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 


अ.क्र पदनाम पदांची पदधारकाचे नाव सेवानिवृत्तीचा 
संख्या दिनांक 
लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोली 
एकुण पदे ei 
लघु पाटबंधारे विभाग, परभणी 
१ वाहन चालक शिण शेख एजाज शेख दादामियां 39.92.2023 
२ | स्वच्छक शिण नागनाथ भीमराव उटीलवाड  । ३१.०७.२०२३ 
एकुण पदे २ 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.09.22 17:09:57 +05'30' 


(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


